राज्यातील कारागृहे व न्यायालये र्न 
दरम्यान व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंग यंत्रणा 
सुरु करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र UAT 
गृह विमाग 


शासन निर्णय क्र. एनआयपस २००२'प्र.क्र.९३/पीआरएस-२ 
मंत्रालय, मुंबई-३२, दि. 4 ऑगस्ट, २००५ 


वाचा;- 9) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.एमआयएस २००२/प्र.क्र.१३/पीआरपएसं-२, 

दि.२३.११.२००४. . 

२) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.एमआयएऐस २००२/प्र.क्र.२३/पीआरएस-२, 
दि.१४.१.२००५. 

३) शासन पत्र, गृह विभाग, क्र.बीजीटी १००५/नवीन बाब/२००५-०६/बीयुी-१, 
दि.१७ जून, २००५ ae र 

४) प्रबंधक (इन्स्पेक्शन), उच्च न्यायालय यांचे पत्र क्र.एसपीएल/कॉम्प्यु./७२१/२००५, । 
दि.५-७.२००५. a 

4) कारागृह उप महानिरीक्षक, दक्षिण विभाग, मुंबई यांचे पत्र क्र.काउमनि/दवि 
/व्हीसीएस/प्रलि/११२३/२००५, दि.८.७.२००५- 

६) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.एम्‌आयएस २००२/प्र.क्र.९३/पीआरएस-२, 
दि.२१.७.२००५, न 


शासन निर्णय :- शासन निर्णय, गृह. विभाग, क.एसआयएस २००२/प्र.क्र.९३/पीआरएस-२, 
दि.१४.१.२००५ अन्वये एकूण १७ ठिकाणी व्हीडीओ कॉन्फरसींग सेवा महानगर टेलिफोन 
निगम लि. यांचेकडून भाडेतत्वावर सुरु करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या ae 
ठिकाणांपैकी महानगर दंडाधिकारी न्यायालय, विलेपार्ले आणि महानगर दंडाधिकारी न्यायालय 
शिंदेवाडी या as ठिकाणा ऐवजी मुंबई मध्यवर्ती कारागृह, मुंबई येथे एक अतिरिक्त आणि 
भायखळा जिल्हा कारागृह, मुंबई येथे एक अशा दोन ठिकाणी व्हीडीओ कॉन्फरसिंग सेवा सुध 
करण्यास शासन निर्णय गृह विभाग दि.२१.७.२००५ अन्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. 


a सदर १७ ठिकाणी व्हीडीओ कॉन्फरसींग सेवा एम.टी.एन.एल,कडून भाडे 


तत्वावर घेण्याकरीता येणारा खर्च भागविण्याकरीता रु.९१,८०,०००/- (रुपये एक्यान्रव लाख 
ऐंशी हजार फक्त) इतकी रक्कम मंजूर करण्यात येत आहे. 


ककवा PROS NTILLET TERT Ca 


2 यासाठी होणारा . खर्चे "२०५६-तुरुंग, ००१ संचालन व प्रशासन, (००)(०१) 
कारागृह महानिरीक्षणालय (२०५६ . ००२६)" या लेखाशिर्षाखांली मंजूर करण्यात आलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा, arty द 


री हा शासन. निर्णय व्रित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.प्र.क्र.१०२/०५/व्यय-८, 
वि,२.२.२००५ अन्वये दिलेल्या सहमतीसं अनुसरुन निंगंमित्त करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे सज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


--क्रशण्सेल्ी ४ 
(आ. ग, परदेशी ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग 


4 


महाअधिवक्ला, महाराष्ट्र राज्य, yas 
महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई ... 
प्रबंधक, मुख्य महानगर दंडाधिकारी न्यायालय, मुंबई. 
प्रबंधक, महानगर दंडाधिकारी न्यायालय, विलेपाले, शिंदेवाडी, सर्व मुंबई, 
कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
'कारागृह उपमहानिरीक्षक, दक्षिण विभाग, मुंबई, 
अधिक्षक, मुंबई मध्यवर्ती कारागृह, मुंबई. 
अधिक्षक, ठाणे मध्यवर्ती कारागृह, ठाणे. 
अंधिक्षक, भायखळा जिल्हा कारागृह, मुंबई, 
महालेखापाल,(लेखा द अनुझेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१. 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई,.... - : 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 
anne सचिव, कार्यासन बीयुडी-१ , गृह विभाग,,मंत्रालय, मुंबई-३२ 
वित्त विभाग, व्यय-८, अर्थसंकल्प-१०,मंत्रालय, मुंबई-३२. 
_ निवड नस्ती, पीआरएस-२, 


७. क के के हक अ. क क अल क क डे क पन 


जक 


कळा a 


